“भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-२०२२” 
मधील महाराष्ट्र दालनाच्या आयोजनाकरीता 
निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्र. भाआंव्या-२०२२/प्र.क्र.१९६/उद्योग-७ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९/१०/२०२२ 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ईएक्सबी-१०८४/ (९९२८)/ उद्योग-१०, 
दिनांक १२/०९/१९८४ 
२) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र. ईएक्सबी-१०९६/ (१४७ )/ उद्योग-६, 
दिनांक २७/०८/१९९६ 
3) महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे क्र. मलउविम/ 
भाआंव्यामे २०२२/ २०२२-२३/ ४४२, दिनांक ०२/०९/२०२२ 


प्रस्तावना:- 

भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्यातील राज्य शासनाच्या सहभाग व त्याअनुषंगाने होणा-या 
खर्चाच्या अंदाजपत्रकास मंजूरी देण्यासाठी शासन निर्णय दिनांक १२/०९/१९८४ अन्वये अपर मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे. त्यानुसार सदर समिती 
कार्यक्रमाचे नियोजन व आयोजन करत असते. या कार्यक्रमासाठी येणारा खर्च वित्तीय वर्षामध्ये उपलब्ध 
असलेल्या निधीमधून करण्याची तरतूद असून त्याकरीता आहरण व संवितरण अधिकारी हे विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई आहेत. तद्नंतर दिनांक २७/०८/१९९६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार 
उक्त उच्चाधिकार समितीची पुनर्रचना करण्यात आली असून, यापूर्वी अतिरिक्‍त मुख्य सचिव यांच्या 
अध्यक्षतेखाली असलेली समिती सचिव (व्यापार व वाणिज्य) यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेली 
आहे. 
२. भारत व्यापार वृध्दी संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत दरवर्षी प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे दिनांक 
१४-२७ नोव्हेंबर या कालावधीत भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याचे आयोजन केले जाते. या मेळ्यामध्ये 
महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने भारत व्यापार वृध्दी संस्थेकडून निश्चित करण्यात आलेल्या विषयानुरुप महाराष्ट्र 
लघुउद्योग विकास महामंडळामार्फत महाराष्ट्र दालनाचे आयोजन/उभारणी केली जाते. यावर्षी आयोजित 
भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळ्याकरीता “Vocal to Local, Local to Global” हा विषय निश्चित केला 
असून सदर मेळ्यातील महाराष्ट्र दालनाच्या आयोजनासंबंधी दिनांक ३०/०८/२०२२ रोजी मा.प्रधान 
सचिव(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीची ६८ वी बैठक संपन्न झाली. उक्त प्रयोजनार्थ 
सदर बैठकीमध्ये रुपये ३,६३,४३,०००/- एवढ्या अंदाजित खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार 
भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-२०२२ मधील महाराष्ट्र दालनाच्या आयोजनाकरीता औद्योगिक 
प्रदर्शनामध्ये व व्यापार जत्रांमध्ये भाग घेणे (२८५१ ०३९८) या योजनेअंतर्गत वित्त विभागाकडून उपलब्ध 
करुन दिल्याप्रमाणे रुपये ३ कोटी एवढा निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

भारत व्यापार वृध्दी संस्था, नवी दिल्ली यांच्यामार्फत प्रगती मैदान, नवी दिल्ली येथे दिनांक १४ ते २७ 
नोव्हेंबर, २०२२ या कालावधीत आयोजित भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा-२०२२ मधील महाराष्ट्र 
दालनाच्या आयोजनाकरीता, मा. प्रधान सचिव(उद्योग) यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चाधिकार समितीने 
दिलेल्या मान्यतेनुसार, रुपये ३,००,००,०००/- (रुपये तीन कोटी फक्त) इतका निधी महाराष्ट्र लघुउद्योग 
विकास महामंडळ मर्यादीत, मुंबई यांना याद्वारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाआंव्या-२०२२/प्र.क्र.१९६/उद्योग-७ 


२. उपरोक्त नमूद अनुदानाची रक्‍कम रुपये ३ कोटी महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई यांच्याकडे सुपूर्द करण्याचे तसेच याबाबत मार्गदर्शन व पर्यवेक्षण करण्याचे अधिकार विकास आयुक्‍त 
(उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांना देण्यात येत आहेत. सदर रकमेच्या आहरण व संवितरणाचे 
अधिकार विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई यांच्या कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना 
देण्यात येत आहेत. 
३. वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दिनांक ०४/०४/२०२२ व 
त्यासोबतचे परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच त्याअनुषंगाने महाराष्ट्र लघुउद्योग विकास महामंडळ 
यांच्याकडून प्राप्त माहितीनुसार असे प्रमाणित करण्यात येते की, भारत आंतरराष्ट्रीय व्यापार मेळा आयोजित 
करण्याबाबतचा शासन निर्णय दिनांक १२/०९/१९८४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेला असून त्यानुसार 
व्यापार मेळ्याच्या कार्यक्रमास/ अंदाज पत्रकास मंजुरी देण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना केलेली 
आहे. सदर कार्यक्रमासाठी यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीचे विनियोग प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. तसेच 
यापूर्वी वितरीत केलेल्या निधीच्या अनुषंगाने लेखापरीक्षक/ महालेखापाल यांचे आक्षेप नाहीत. 
४. सदर खर्च मागणी क्र.के-७, “२८५१ ग्रामोद्योग व लघु उद्योग (००) १०२ लघु उद्योग - पंचवार्षिक 
योजनांतर्गत योजना - राज्य योजना (००)(०३) औद्योगिक प्रदर्शनामध्ये व व्यापार जत्रांमध्ये भाग घेणे (२८५१ 
०३९८) ३१ सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो सन २०२२-२३ 
या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 
4, सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/ प्र.क्र.४३/ अर्थ-३, 
दिनांक ०४/०४/२०२२ व त्यासोबतच्या परिशिष्टातील तरतुदीनुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ 
क्र.१६६/१४६१, दिनांक १२/०९/२०२२ व वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र. २४८/ २०२२/ व्यय-१६, 
दिनांक २३/०९/२०२२ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२१०१९११२४३९१११० असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAJEEV VITTHAL © 
RAJMANE re eee 
(राजीव राजमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. (पाच शाईच्या प्रती) 
२) व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र लघु उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई. 
३) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई. 
४) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र- २, नागपूर. 


Cc 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

लेखा अधिकारी, उद्योग संचालनालय, मुंबई. 

कार्यासन १४६१, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

कार्यासन व्यय - १६, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) अवर सचिव (प्रशासन-१) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) निवड नस्ती (उद्योग-७. 


Nn S&S O&M 


) 

) 

) 

) 
५ अधिदानव लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


vo 


पृष्ठ २ पैकी २ 


